केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवीतन योजना, सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते 
जानेवारी, २०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४९/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.१५ एप्रिल, २०१०. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९. 

३. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/प्र.क्र.४९/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक २४ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/प्र.क्र.४९/विसयो, 
दिनांक १७.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/प्र.क्र.४९/विसयो, 
दिनांक २४ जुले, २०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये २००,००,००,०००/- (रुपये Gal कोटी फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिळ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी एकूण 
तरतूदीच्या ६० टक्के म्हणजेच रुपये १२०,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्रमांक ४ व ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने १०० टक्के म्हणजे उर्वरीत ४० टक्के निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. 

त्यानुषंगाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते 
जानेवारी, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी रु.८०,००,००,०००/- (रुपये ऐंशी कोटी फक्त) या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक 
विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४९/विसयो 


जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील 
परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च “मागणी क्र. एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (१०) इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२२३५ अ 302) 
" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी 
हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या 
विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न 
केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२९/२०१९/व्यय १४, दिनांक 
१९.१२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२८११५४४९९१२२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८.सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.इंगांयो-२०१९/प्र.क्र.४९/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (रक्‍कम रुपयात) 
नियंत्रक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय या आदेशान्वये 
अ.क्र. जिल्हा अधिकारी | Se Pan नोव्हे.१९ डिसें.१९ जाने.२० एकूण वितरीत 
: योजना B.200/- व 
li रु.५००/-द.म. en 

an es ST re त्याडा कलती ह. 
| 3 | ३३७ ७७३६९ ७७३६९ ७७३६९ २३२१०७ 
७६९ १७६५४९ १७६५४९ १७६५४९ ५२९६४७ 
३३७७ ७७५३०१ ७७५३०१ ७७५३०१ २३२५९०३ 
८६४२ १९८४०५४ १९८४०५४ १९८४०५४ ५९५२१६२ 
९७१२ २२२९७०८ २२२९७०८ २२२९७०८ ६६८९१२४ 
६४९३ १४९०६८१ १४९०६८१ १४९०६८१ ४४७२०४३ 
३०३३५ ६९६४३९५ ६९६४३९५ ६९६४३९५, २०८९३१८५ 
| feet | | | ५९६६५ १३६९८०५७ १३६९८०५७ १३६९८०५७| ४१०९४१७१ 
नाशिक ५९१७५ १३५८५५६४ १३५८५५६४ १३५८५५६४|  ४०७५६६९२ 
४३३१६ ९९४४६१० ९९४४६१० ९९४४६१०] २९८३३८३० 
| 30 | ८७६७४ २०१२८४४५ २०१२८४४५ २०१२८४४५ ६०३८५३३५ 
| aa | ४४२३० १०१५४४४८ १०१५४४४८ १०१५४४४८|  ३०४६३३४४ 
४९५३४ ११३७२१५६ ११३७२१५६ ११३७२१५६ ३४११६४६८ 
| aftr विभाग |. २८३९२९ | ६५१८५२२३ ६५१८५२२३ ६५१८५२२३| १९५५५५६६९ 
९८११ २२५२४३७ २२५२४३७ २२५२४३७ ६७५७३११ 
३१६४९ ७२६६०६७ ७२६६०६७ ७२६६०६७,  २१७९८२०१ 
७८०७ १७९२३५३ १७९२३५३ १७९२३५३ ५३७७०५९ 
५३०० १२१६७८९ १२१६७८९ १२१६७८९ ३६५०३६७ 
२११९० ४८६४८६० ४८६४८६० ४८६४८६०|  १४५९४५८० 
|. _पुणेविभिग |. | ७५७५७ १७३९२५०६ १७३९२५०६ १७३९२५०६१ ५२१७७५१८ 
४६२२५ १०६१२४६६ १०६१२४६६ १०६१२४६६|  ३१८३७३९८ 
२९९९४ ६८८६१०७ ६८८६१०७ ६८८६१०७)  २०६५८३२१ 
६०४५८ १३८८०११९ १३८८०११९ १३८८०११९|  ४१६४०३५७ 
२१ ३२८८८ ७५५०५२० ७५५०५२० ७५५०५२०  २२६५१५६० 
३५२०३ ८०८२००४ ८०८२००४ ८०८२००४)  २४२४६०१२ 
गोंदिया ९००२४ २३८६१ ५४७८०७६ ५४७८०७६ ५४७८०७६|  १६४३४२२८ 
| farmer | | २२८६२९ | ५२४८९२९२ ५२४८९२९२ ५२४८९२९२| १५७४६७८७६ 
अमरावती ६०५०१ १३८८९९९१ १३८८९९९१ १३८८९९९११ ४१६६९९७३ 
२२००५ ५०५१९७० ५०५१९७० ५०५१९७० १५१५५९१० 
३९७६९ ९१३०२७९ ९१३०२७९ ९१३०२७९ २७३९०८३७ 
५०९०४ ११६८६६८४ ११६८६६८४ ११६८६६८४|  ३५०६००५२ 
वाशिम ९००२२ १८२४५ ४१८८७३८ ४१८८७३८ ४१८८७३८, १२५६६२१४ 
| अमरावतीविभाग| || १९१४२४ ४३९४७६६२ ४३९४७६६२ ४३९४७६६२| १३१८४२९८६ 
२९०२२ ६६६२९५३ ६६६२९५३ ६६६२९५३ १९९८८८५९ 
३० ५३६६९ १२३२१४८१ १२३२१४८१ १२३२१४८१|  ३६९६४४४३ 
२६८०४ ६१५३७३८ ६१५३७३८ ६१५३७३८| १८४६१२१४ 
३३८२० ७७६४४९१ ७७६४४९१ ७७६४४९१ २३२९३४७३ 
५४४९७ १२५११५७५ १२५११५७५ 92499494]  ३७५३४७२५ 
३०३३५ ६९६४३९५ ६९६४३९५ ६९६४३९५, २०८९३१८५ 
३५ ८१००९ १८५९८२७६ १८५९८२७६ १८५९८३२९) ५८५५७९४८८१ 
१२९६७ २९७७००० २९७७००० २९७७००० ८९३१००० 
औरंगाबाद विभाग ३२२१२३ ७३९५३९०९ ७३९५३९०९ ७३९५३९६२) २२१८६१७८० 
एकूण ११६१५२७ २२६६६६६६४९ २२६६६६६६४९ २६६६६६७०२| ८०००००००० 


